मंत्री आस्थापनेवर निर्माण केलेल्या ३० जनसंपर्क 
अधिकाऱ्यांच्या काल्पनिक पदांवरील नियुक्‍तीकरिता 
पात्रता निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : मावज २०१६/७०४/प्र.क्र. १८६ /३४-अ, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ मे, २०१८ 


संदर्भः १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : एमआयएन १२१७/प्र.क्र.२४२/२१, 
दिनांक २९ जानेवारी, २०१८ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मंत्री आस्थापनेवर जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची ३० काल्पनिक पदे 
निर्माण करण्यात आली आहेत. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंत्री आस्थापनेवर निर्माण केलेल्या 
३० जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या काल्पनिक पदांवरील नियुक्‍तीकरिता पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. 
२. Wath. २ येथील शासन निर्णयातील संदर्भ मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयाचा दिनांक "३० डिसेंबर, 
२०१७" ऐवजी "२९ जानेवारी, २०१८" असा वाचावा. 
३. तसेचसंदर्भक्र.२येथील शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतीलळ चौथ्या ओळीतील दिनांक "३० डिसेंबर, २०१७" 
ऐवजी "२९ जानेवारी, २०१८" असे वाचावे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५०८१५३५३१५९०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावांने 
Ramkisan Beh eee य चय 


ICode=400032, st=Maharash 


0: £633 2f6edfebdfb055bf154f99ec0b0d9e613209e20e7 


Narayanrao Musale ५५४५५४५००५ 
(XI. AT. मुसळे) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
३) सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 
४) प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सह सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मावज २०१६/७०४/प्र.क्र. १८६ /३४-अ, 


८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

९) खाजगी सचिव, सर्व मंत्री / राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१, २५, ३४, ३९, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१ (रोख), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) वित्त विभाग/व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) निवड नस्ती. 


